महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन 
शाखा) या संवर्गातील अधिक्षक व 
तत्सम अधिकाऱ्यांची विनंती बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : निसूची-३१२२/प्र.क्र.२७१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १३ एप्रिल,२०२३ 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४(४(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ | अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे | बदली नंतरची पदस्थापना 
क्र. | कार्यालय 
वि श्रीम. रुपाली सांवत कार्यक्रम समन्वयक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
अधिक्षक व भविष्य निर्वाह निधी, | परिषद ,मुंबई 

पथक (माध्यमिक) रायगड 


२. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥॥8॥॥७॥०७॥॥७.9०७५.॥)या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०४१३१६३१४९४४२१ असा आहे. हा BATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


TIKARAM WAMAN 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळयांच्या आदेशानुसार व नावाने. KARPATE 


(टि.वा.करपते) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची-३१२२/प्र.क्र.२७१/प्रशा-२ 


२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

१०. मा . मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा . राज्यमंत्री ( शाळेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

१२. अप्पर मुख्य सचिव ( शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ) यांचे स्वीय सहायक 

१३. आयुक्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१४. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 
१५. सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 

अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१६. सर्व शिक्षण संचालक 

१७. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१८. आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२१. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ 

२२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक ) 
२४. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२५. सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
२६. निवड नस्ती , प्रशा -२ , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


